बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी 
संस्थांचे सन २०२०-२१ मधील Co टक्के 
सहायक अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१०७/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक- २४ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- 


आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/ 
अनुदान/का-५/२०२०-२१/३४९९, दि.०९/०८/२०२१ 


शासन निर्णय-: 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या सन २०२०-२१ मधील Lo टक्के सहायक अनुदान 


वितरीत करणेसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना खालील 
विवरणपत्रातील मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, 
१०२, बालकल्याण, ०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या 


मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या 
लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबी खाली रकाना क्र.३ प्रमाणे एकुण रु. 
५६२.८७ लक्ष निधी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या तरतूदीतून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
(रु.लक्षो 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट/ संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय अंदाज । प्रस्तावित वितरण 
foes ee (| 2 3 
मागणी क्र.एक्स 09, ११८३.७४ ५६२.८७ 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, 

१०२, बालकल्याण, 

०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 

(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या 
मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (2234 3089) 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१०७/का-०८ 


२. उपरोक्त निधीतून शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांचे 
सन २०२०-२१ मधील Co टक्के सहायक अनुदान परिशिष्ठ “अ” मध्ये रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे भागविण्यात यावे. 
३. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४/२०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निधी 
वितरणामध्ये होणारा अनावश्‍यक विलंब टाळण्यासाठी सदर निधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना आयुक्‍तालय 
स्तरावरून वितरीत करण्यात यावा व संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी 
आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित 
संस्थेस निश्चितपणे वितरीत करावा. उपरोक्तप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास व संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास यांची राहील. 
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करावे. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३२/व्यय-६, दि.२०/१०/२०२१ 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११११८१६२८४३४६३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
| e S h DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Women And Child 


Development Department, 


J a n a rd a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30 
cfe085ddbef06ea381e7e81401a472bb 


Patil et a ere 
(डॉ.निलेडा ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

११. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

92. Ud जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ठ अ 
शासन निर्णय क्रमांक- बाळगृ-२०२१/प्र.क्र.१०७/का-०८, दि.२४ नोव्हेंबर, २०२१ 


सहाय्यक अनुदान 


हाड वाडा वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान 


२ = च्या 


मुंबई शहर ।महाराष्ट्र स्टेट विमेन्स कौन्सिळ आशासदन २४२४५८९ 


द सोसायटी फोर द प्रोटेक्कान ऑफ rest इन वंस्टन इन १९६४२३७ 
इंडिया बी जे होम माटुंगा 


माझे माहेर महिळा व जीवन संवर्धक मंडळ ३६२३७३ 


दी हिदु वूमेन्स वेलफेअर सोसायटी श्रध्दानंद महिलाश्रम 


सेट जोसेफ होम अँड नर्सरी 
द बॉम्बे विजिलन्स आसोसियन बालिकाश्रम 


चेबुर चिल्ड्रन होम मानखुर्द दि चिल्डून एड सोसायटी ११७८१६०२३ 
अंतर्गत सर्व संस्था 


मुंबई उपनगर आदित्य बिर्ला सेटर फार वेल्फेअर ऑफ चिल्ड्रेन्स ९,०२,४०० 
(प्रोपरायटर आनंद आश्रय ट्रस्ट) सिध्दार्थ कॉलनी रोड, चेंबूर 
नाक्याजवळ, चेंबूर, मुंबई-७१. 


वात्सल्य ट्रस्ट, प्लॉट नं. १२८५, कांजुरमार्ग पोलीस स्टेठन ९,२६,६०० 
जवळ, कांजुरमार्ग, मुंबई-४२. 


ए. डी. बावला, ६० यारी रोड, वर्सावा, अंधेरी (प.) मुंबई ३१,१०,४०० 


सेट कॅथरिन होम, वी. रा. देसाई मार्ग अंधेरी 
(बडया 


रत्नागिरी जिल्हा परिविक्षा अधिकारी संघटना संचलित डॉ.नंदा २६८८०० 
पानवलकर बालगृह रत्नागिरी जेळ रोड जिल्हा उदयोग 
रत्नागिरी 


वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान 


श्रीमती जानकीबाई (अक्क) तेंडुलकर महिलाश्रम लांजा ३२६४०० 
संचलित मुलींचे बालगृह मु.पो.ता. लांजा रत्नागिरी 


मातृमंदिर देवरूख गोकुळ ऑर्फनेज प्राथमिक कनिष्ठ व १९२००० 
वरिष्ठ मुलींचे बालगृह ता देवरूख जि. रत्नागिरी 


एकुण ७८७२०० 


संस्थेचे नांव 


पालघर गिरीवनवासी प्रगती मंडळ संच मुला-मुलींचे बालगृह ६७१६८ 
नरेशवाडी, डहाणू ता डहाणू जि पालघर 

17 | 

102 0000306 
एस १२ पुणे 
चचेस ऑफख्राईस्ट बॉईर्ज होम तारा थिएटरजवळ १०२६७२० 
बारामती जि पुणे 
वनवासी गोपाळकृष्ण बहुउद्देशीय मंडळ चिखलदरा जि ४५३९३१ 
अमरावती संचळित ममता बालसदन सिंधुताई सपकाळ मु 
पो कुंभरवळण ता पुरंदर जि पुणे 


जुन्नर digo होम fart बंगलो कल्याण पेठ जुन्नर जि. पुणे ६८४००० 
संपर्क बालूग्राम भाजे मु भाजे पो मळवळी ता मावळ जि २४९१४४० 
इन्व्हेस्टमेट इन मेन ट्रस्ट संचलित ज्ञानेश बालसदन ५३५३७२ 
फुलगाव ता हवेली जि पुणे 
महषी कवे स्री शिक्षण संस्था संचलित कनिष्ठ व वरिष्ठ २०८६३९६ 
अनिकेत निकेतनद्वारा उदयोगधाम संचलित कनिष्ठ ४०५८४० 
/वरिष्ठ बालगृह तळेगाव दाभाडे पुणे 


४ सेट क्रिस्प्रनि होम संचलित बालगृह एफ पी १०सीटी ९४७०४४ 
न बालगृह कर्वेनगर पुणे 
११ एस ओ एस बालग्राम येरवडा पुणे ३९७१०३ 


सर्वेषा सेवा संघ संचलित बालकाश्रम जाधवनगर वडगाव १८२२८६ 
बुद्रुक पुणे 
इंडिया स्पान्सरशीप कमिटीचे आंतरभारती बालग्राम ६८९७०० 
लोणावळा पुणे 


RE 


१३ 


वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान 


कोल्हापूर जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघ संचलित कन्या बालगृह 
जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघ संचलित अनिकेत ४९०००० 
निकेतन मुलांचेबालगृह कोल्हापूर | 
कागल एज्युकेडान सोसायटी संचलित वाय डी माने ११२६००० 
मुलांचे बालगृह कागल जि कोल्हापूर | 
कागल एज्युकेडान सोसायटी संचलित Cade शाहा २६३००० 
मुलांचे बालगृह कागल जि कोल्हापूर बिळात 
एस ओ एस बालग्राम संचलित राजे दिलीपसिह राजेघाटगे ५६९००० 
मुलांचे बालगृह पन्हाळा aa 


सोलापूर |बी सी गर्ल्स हॉस्टेल रेल्वे लाईन सोलापूर 


वाबा नवरंगे बालकाश्रम संच. क. व. बालगृह पंढरपूर नवी ४८०००० 
पेठ पंढरपूर जि सोलापूर शिळी 
र 
______ 


सांगळी ।वेळलनकर अनाथ बालकाश्रम एसटी स्टडजवळ राधाकृष्ण ४२४०० 
वसाहत शाहू उद्यान नजिक सांगली बालगृह क्र. १ 
वेळनकर अनाथ बालकाश्रम एसटी स्टंडजवळ राधाकृष्ण २११२०० 
वसाहत शाहू उद्यान नजिक सांगली बालगृह क्र. २ 
भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण संचलित निवेदिता बाळसदन ३०७२०० 
यशवंतनगर सांगली 
भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण संचलित एडसग्रस्त मुलींचे ३२६४०० 
बालगृह यशवंतनगर सांगली 


पाठक अनाथाश्रम संचलित मिरज पाठक अनाथालय, ९६,००० 
हरबण्णा पटवर्धन वाडयाजवळ शुक्रवार पेठ मिरज ता 
मिरज जि सांगली 


aoe cee 
eae 


संस्थेचे नांव 


वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान 


१ जळगाव '|कै.य.बा.पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ das संचलित, ४४१६०० 
मुलांचे बालगृह खडके ता.एरंडोळ जि.जळगाव 


नक 


१ | अहमदनगर |मराठी मिशनचे क्लेरा ब्रुस गर्ल्स हॉस्टेल बालगृह स्टेशन ११५२०० 
1. ककल्ला “| 
8 स्नेहालय संचलित स्नेह बालगृह, स्नेहालय सव्हे नं.२३९ ३८४००० 
सुपर अमोनिया प्लान्ट शेजारी, निंबळक गाव, एमआयडीसी, 
अहमदनगर 
& आदर्श ग्रामीण विकास महिला मंडळ संचलित, गोकुळ १९२०० 
बालसदन (बालगृह) टाकळी ढोकेश्वर ता.पारनेर 
जि.अहमदनगर 
९ 


संस्थेचे नांव 


नाशिक |आधाराश्रम संचलित, प्राथमिक व कनिष्ठ बालगृह, घारपुरे १९२०००० 
घाट अशोक स्तंभाजवळ नाशिक 


श्री सिध्दीविनायक ग्रामीण विकास मंडह कातरवेल ९६०००० 
संचलित, ह.भ.प. पोपट महाराज बालसदन, मांगीतुंगी 
ता.सटाणा जि.नाशिक 
आश्रय संस्कार व पुनर्वसन संस्था संचलित बालसदन २९४५०७ 
निळगव्हाण, ता.मालेगांव जि.नाशिक iad 
Ld 
१ | औरंगाबाद 
२ 


= ज्योती सोसायटी औरंगाबाद संचलित विद्यदिप बालगृह १३५६८५३ 
लायंन्स क्लब ऑफ ओरंगाबाद संचलित SIRT बालगृह ३०७२०० 


वळन 


३ परभणी ।सामाजिक व आर्थीक विकास संस्था स्वप्नभुमी केरवाडी ८२५६० 
ता.पालम जि.परभणी 


eel 


७ | उस्मानाबाद राष्ट्रधर्म निरपेक्ष बाल कल्याण शिक्षण संस्था संचलित ३८४०० 
संतज्ञानेश्वर माऊली निराधार बालकाश्रम तांदुळवाडी रोड 
ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद 


प्र कण्या 
a कळकळ 


वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान 


अमरावती बहुद्देशीय आरोग्य व समाज कल्याण संस्था अमरावती ६५००० 
IRI संचलित सदाशांती बालगृह अमरावती 
सोसायटी ऑफ दी सिस्टर्स अमरावती gat संचलित ५८००० 
बालगृह मरीयमपुर चिखलदरा ता. चिखलदरा अमरावती 
सोसायटी ऑफ दी सिस्टर्स अमरावती gant संचलित १७३००० 
बालू शिक्षण केंद्र मुलींचे होलीक्रॉंस कॅम्प अमरावती 
सोसायटी ऑफ दि सिस्टर्स अमरावती द्वारा संचलित ९००० 
बालगृह अनाथालय होलीक्रॉस GSC परतवाडा ता 
अचलपूर जि अमरावती 


संस्थेचे नांव 


श्री संत गाडगे महाराज FRM मुंबई द्वारा संचलित श्री ४००० 

संत गाडगे महाराज बालगृह बनोसा दर्यापूर जि. 

अमरावती 

विनायक शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचलित महात्मा ७००० 

फुले बालगृह मार्की ता भातुकली जि. अमरावती न 


eed 
१० | यवतमाळ स्व. रमेश जाधव शि प्र मंडळ द्वारा विद्यारतन ded ८००० 
=| बालगृह धुंदी ता पुसद जि यवतमाळ र 
महाबोधी बहु संस्था द्वारा संचा अशोक बालगृह वटफळी ६००० 
: ता नेर जि यवतमाळ 
धडा 


एकुण विभाग १४८०००० 


नागपूर |सर कस्तूरचंद डागा बालसदन संचा बालगृह कामठी जि ४००००० 
नागपूर 


वर्धा ।शारदा कला व सांस्कृतिक मंडळ वर्धा संचलित उप:काल २११२०० 
बालगृह नालवाडी ता. जि. वर्धा 
एकुण २११२०० 


१ अहिल्यादेवी बाळसदन घोठ ता चामोशि जि.गडविरोली 


वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान 


१ भंडारा ।रोहिणी कल्याणकारी महिला मंडळ आमगाव द्वारा १,१५,००० 
संचलित रमाबाई मुलींचे बालसदन जिल्हा परिषद 
शाळेजवळ ता जि भंडारा 

२ पंकज बहुउद्देशीय शिक्षण आमगाव दि संस्था द्वारा १,३५,००० 
संचलित विकास मुलांचे कनिष्ठ वरिष्ठ बालगृह जिल्हा 
परिषद शाळेजवळ आमगाव जि भंडारा 


संस्थेचे नांव 


पंकज बहुउद्देशीय शिक्षण आमगाव दि संस्था द्वारा १,३५,००० 
संचलित आश्रय बालसदन (बालगृह) जिल्हा परिषद 

शाळेजवळ आमगाव जि भंडारा 

ब्ल्यु डायमंड सोडल वेळफअर इन्स्टीटयुट नागपूर द्वारा ७६,८०० 
संचलित नयना मुलींचे बाळसदन (बालगृह) आंधळगाव 

रोड वर मोहाडी जि . भंडारा 

उपदेश बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था बाणेवाडा द्वारा संचलित ९६,००० 
निरीक्षणगृह बालगृह भंडारा जुने आर टीओ कार्यालय, 

कारघा ता जि. भंडारा 


का 
काडा 
P| एकुणात एकुण ५६२८७३१२ 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
rnmen 1t Of Maharashtra, 
Child Development 
falCode=400032, 


9°09 


Nilesh 
Janardan Patil scans 


n=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2021.11.24 11:47:12 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


वर्रर्ग2ऑ003रर्त९८३30त2085 
e7e81401a472bbb966f7, 


